शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत स्थापन 
केलेल्या स्वंतत्र कक्षातील अधिक्षक, 
सामान्य राज्य सेवा (प्रशासन शाखा), गट-ब 
ही पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली-३११८/प्र.क्र.२२०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १२ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा:- शा.शि.व क्री.वि., शासन निर्णय.क्र. ईएसटी-३९१७/प्र. क्र.४६/प्रशा-२, दिनांक १७.०३.२०१७ 
शासन seat - 


केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजनेच्या संनियंत्रणासाठी प्राथमिक शिक्षण 
संचालनालय स्तरावर स्वतंत्र कक्ष उघडण्यात आला असून राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध संवर्गातील 
पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणार आहेत. अधीक्षक (शालेय पोषण आहार) ही पदे त्याच संवर्गातून 
भरवयाची असल्याचे तसेच शाळेय पोषण आहार योजनेची परिपूर्ण माहिती असणारी व्यक्‍ती सदर पदासाठी 
MAID असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १६.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक 
१ (ग) मधील तरतूदीनुसार सदरील पदांवर खालील कोष्टकात नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव | सद्या कार्यरत असलेले प्रतिनियुक्तीने अभिप्राय 
ठिकाण पदस्थापना करण्यात 
आलेले ठिकाण 
१ 2 3 8 4 
7 श्री. सुरेश वाघमोडे अधिक्षक, प्राथमिक शिक्षण प्राथमिक शिक्षण शा.पो.आ. योजनेमध्ये 
TAA, महाराष्ट्र राज्य संचालनालय स्तरावर अधिकार्‍यांची 
पुण थापन करण्यात आव्यकता असल्याने 
२ श्री. मोहन व. मुळे अधिक्षक, शा.पो.आ., पं.स. ल्या शा.पो.आ प्रशासकीय 
ठी, जि. पुणे योजनेच्या स्वतंत्र कारणास्तव 
३ Bit. separ ब. क्षक, शा.पो.आ., पं. स. कक्षातील अधीक्षक या ।प्रतिनियुक्‍ती 
| , जि. पुणे पदावर प्रतिनियुक्ती 


२. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नवीन प्रतिनियुक्‍तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व पदभार स्विकारल्याचा 
दिनांक आयुक्‍तालयामार्फत शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन आदेश क्रमांकःबदली-३११८/प्र. क्र.२२०/प्रशा-२ 

३. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२१२१७१७११०७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. ण णाची 


क ou=School Educati 
Rav | al d fa a rate ५ talCode=400032 
20=fd5fc4fce5f6732e6657dca8 6 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Pralhad Ate: ४ 


26328f6cdac80ee32afdac3f68b5821d14e4 
ff \dra Pralhad Ate 


Date: 2018.12.13 17:17:10 +05'30' 


(र. प्र. आटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) सर्व संचालक 
३) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) सर्व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक/प्राथमिक) 
) जिल्हा कोषागार अधिकारीपुणे , 
६) संबंधित अधिकारी आयुक्त कार्यालयामार्फत 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


१ मा. मंत्री (शा.शि.) are fears कार्य अधिकारी 
२) मा. अपर मुख्य सचिव सचिव (शा. शि.) यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


